श्री मौनी विद्यापीठ संचालित इन्स्टिटयूट ऑफ सिव्हील 
अँड रुरल इंजिनिअरिंग, गारगोटी, जि. कोल्हापूर या 
अनुदानित तंत्रनिकेतनामधील विनाअनुदानित शाखा व 
अभ्यासक्रमांना शासन अनुदान देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. मान्यता २०२३/(प्र.क्र.६३/२३)/तांशि-५ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक:- २७ सप्टेंबर, २०२४. 


संदर्भ: समक्रमांकाचा शासन निर्णय दि.१०/११/२०२३. 


शासन शुध्दीपत्रक:- 

श्री मौनी विद्यापीठ संचालित इन्स्टिट्यूट ऑफ सिव्हील अँण्ड रुरल इंजिनिअरींग, गारगोटी, 
जि.कोल्हापूर या संस्थेतील ०३ विनाअनुदानित पदविका अभ्यासक्रमांना संदर्भाधीन दि.१०/११/२०२३ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये अनुदान देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 
०२. सदर विनाअनुदानित अभ्यासक्रमांसाठी संस्थेकडून नेमण्यात आलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी 
यांचे अनुदानित अभ्यासक्रमांमध्ये समावेशन करुन घेताना, कर्मचाऱ्यांचा सेवाकालावधी व तत्कालिन 
निवडप्रक्रियेचे निकष विचारात घेऊन, उपरोक्‍त शासन निर्णयातील निवडप्रक्रियेश्ी व भरतीप्रक्रियेशी संबंधित 
परिच्छेदातील तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


०३. त्यास अनुसरून संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिच्छेद २ वगळण्यात येत असून सुधारित परिच्छेद २ 
खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावा :- 

श्री मौनी विद्यापीठ संचालित इन्स्टिट्यूट ऑफ सिव्हील अँण्ड रुरल इंजिनिअरींग, गारगोटी, 
जि.कोल्हापूर या संस्थेतील विनाअनुदानित अभ्यासक्रमांवर मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेने निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णयाच्या दिनांकापासून म्हणजेच दि.१०/११/२०२३ रोजी कार्यरत असणाऱ्या शिक्षक/ शिक्षकेतर 
कर्मचाऱ्यांसंदर्भात महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाने/ राज्य शासनाने/ अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने 
विहित केलेल्या निकषानुसार व शैक्षणिक अर्हतेनुसार पात्र ठरत असलेल्या शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे 
Tae संस्थेतील मंजूर असलेल्या/ नव्याने मान्यता दिलेल्या रिक्‍त पदांवर करण्यात यावे. 


०४. तसेच संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिच्छेद ५ वगळण्यात येत असून सुधारित परिच्छेद ५ 
खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावा :- 
परिच्छेद २ मध्ये नमूद केलेल्या समावेड्ञानाच्या प्रक्रियेनंतर पदे रिक्‍त राहत असल्यास सदर पदे स्वतंत्र 
जाहिरातीच्या माध्यमातून आकृतीबंध, आरक्षण धोरण व विहीत असलेली अर्हता तपासून भरती प्रक्रिया शासन 
मान्यतेने राबविण्यात यावी व याची जबाबदारी संचालक, तंत्रशिक्षण यांची राहील. 


०५. सदर शासन शुध्दीपत्रक सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः मान्यता २०२३/(प्र.क्र.६३/२३)/तांशि-५ 


०६. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करुन देण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०९२७१२५१३६४००८ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 
१ 


AD 


Cc ww 


Cc 


£53) 


9 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
८) 
) 


vz 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SAMEER LAXMAN DHERE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER AND 
TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=e6ab4a357b0e2247b4328b57f45f509bf1 bf0bd20c865128a0 
18421c¢354bddc5, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=6EE64CF9B42881 125C3715A5DB341B5827C5743C728 
BC85F04BB7 1FF8FC154D6, cn=SAMEER LAXMAN DHERE 
Date: 2024.09.27 12:53:18 +05'30' 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

प्रधान सचिव,उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 

संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई, 

संचालक, लेखा व कोषागार संचालनालय, मुंबई, 

संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, मुंबई, 

सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, मुंबई (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 


१०) वित्त विभाग, व्यय-५/आपुक, मंत्रालय, मुंबई, 
११) श्री मौनी विद्यापीठ संचालित इन्स्टिट्यूट ऑफ सिव्हील अँड रूरल इंजिनिअरींग, गारगोटी जि.कोल्हापूर 


(संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय यांच्यामार्फत ) 


१२) निवड नस्ती, तांशि-५/ तांशि-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


